जिगांव पुनर्वसन विभाग, शेगांव या 
विभागीय कार्यालयाचे मुख्यालय 
खामगांव येथे स्थलांतरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०१७/प्र.क्र.१८७/२०१७/आ.(प्रशि) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १४ जून, २०१८. 


वाचा- १. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. इआरडब्ल्यू-१०८३/सीआर-६११/८३/ एडीएम-९, दि.८.३.१९८४. 
२. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.आढावा-२०१५/प्रक्र.१२/२०१५/आ.(प्रशि.), दि.३०.१०.२०१५. 
३. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.आढावा-२०१५/प्रक्र.१२/२०१५/आ.(प्रशि.), दि.४.१२.२०१५. 
४. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.आढावा-२०१५/प्रक्र.१२/२०१५/आ.(प्रशि.), दि.७.९.२०१६. 


प्रस्तावना - 

संदर्भिय अ.क्र.३ अन्वये बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलढाणा अंतर्गत कार्यरत 
असलेले लघु पाटबंधारे विभाग क्र.२, चिखली हे विभागीय कार्यालय जिगांव प्रकल्प पुनर्वसन 
कामासाठी शोगांव मुख्यालयी स्थलांतरीत करण्यात आले आहे. जिगांव या मोठ्या प्रकल्पाच्या 
भूसंपादनाची व पुनर्वसनाची कामे ही प्रामुख्याने नांदूरा व जळगांव-जामोद या तालुक्‍यातील असून 
प्रकल्पिय कामांवरील संनियंत्रणाच्या व या कामांना गती प्रदान करण्याच्या दृष्टीने विभागीय 
कार्यालयाचे मुख्यालय शेगांव ऐवजी खामगांव येथे असणे अधिक सोयीचे आहे. त्यानुसार विदर्भ 
पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर या कार्यालयाच्या शिफारशीनुसार जिगांव प्रकल्प पुनर्वसन 
विभाग, शेगांव या विभागीय कार्यालयाचे मुख्यालय aria येथून खामगांव येथे स्थलांतरीत 
करण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय - 


अधीक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलढाणा या मंडळ कार्यालयांतर्गत 
कार्यरत जिगांव प्रकल्प पुनर्वसन विभाग, शेगांव या विभागीय कार्यालयाचे aria येथील 
मुख्यालय, प्रकल्पिय कामांवरील संनियंत्रणाच्या व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने खामगांव येथे 
स्थलांतरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त प्रमाणे होणाऱ्या बदलास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 


(ओ कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प पुनर्वसन विभाग, शोगांव (बांधकाम) हे विभागीय 
कार्यालय मुख्यालय स्थलांतरणामुळे कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प पुनर्वसन 
विभाग, खामगांव (बांधकाम) या नावाने खामगांव मुख्यालयी अस्तित्वातील मूळ कार्यभार 
व मंजूर आस्थापनेसह कार्यान्वित करण्यात यावे. 

(आ) खामगांव मुख्यालयी स्थलांतरीत Hee विभागीय कार्यालय शासकीय इमारतीच्या 
जागेत कार्यान्वित करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०१७/प्र.क्र.१८७ /२०१७/आ.(प्रशि) 


(इ) विभागीय कार्यालय कार्यान्वित करण्यासाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या जागेवर 
बांधकामाचा वेगळ्याने खर्च करु नये. तसेच उपलब्ध साहित्याचा वापर कार्यालयीन 
वापरासाठी करण्यात यावा. 

(ई) स्थलांतरीत विभागीय कार्यालय व अंतर्गतचे उपविभाग कार्यालय यांच्या प्रशासकीय व 
तांत्रिक नियंत्रणात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. 


३. यान्वये मंजूरी दिल्याप्रमाणे संबंधित विभागीय कार्यालय खामगांव मुख्यालयी कार्यान्वित 
होईल यादृष्टीने मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती यांनी आवश्‍यक ती सर्व कार्यवाही 
त्वरेने पूर्ण करावी. 


४. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक. ईआरडब्ल्यू-१०८३/सीआर-६११/८३/ एडीएम-९, 
दि.८ मार्च, १९८४ मधील तरतूदीनुसार अधीक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
बुलढाणा या मंडळ कार्यालयाचे अधीक्षक अभियंता यांना “नियंत्रक अधिकारी” व संबंधित विभागीय 
कार्यालयाचे कार्यकारी अभियंता यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” व म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६१४१२०७१८६१२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sunil Gangaram serine te 


[=Maharashtra, 
2,5.4.20=8b25 1 2fdfec4 104829bc2f439e33adb2e3f823a285cfa 


de81492690564bc13f6, cn=Sunil Gangaram Gangarkar 
a n g a | a I Date: 2018.06.14 12:08:31 +05'30" 


(सु. गं. गांगरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
३. मा. मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा. मंत्री (खारभूमी) यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक. 
६. मा. विरोधी पक्ष नेता (विधान परिषद / विधानसभा) 
७. मा. विधानपरिषद सदस्य व विधानसभा सदस्य (सवी 
८. प्रधान सचिव (जसंप्र व विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. महालेखापाल १ व २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) 
१२. महालेखापाल १ व 2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व नागपूर (लेखा परीक्षा) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०१७/प्र.क्र.१८७/२०१७/आ.(प्रशि) 


१३. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१४. महासंचालक, संकलपन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षा, नाशिक (OTHRS) 

१५. सर्व कार्यकारी संचालक (सर्व महामंडळ कार्यालये) 

१६. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 

१७. सह सचिव (प्रशा.), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८.सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती 

२०. सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

२१. उप सचिव (सेवा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२. आंतर वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३. अधीक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुंलढाणा. 

२४. अधीक्षक अभियंता, ई प्रशासन मंडळ, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२५. कार्यकारी अभियंता, प्रशासन संगणकीकरण विभाग, पुणे. (विभागीय कार्यालयाच्या 
मुख्यालय बदलाची आवश्‍यक नोंद घेण्यास्तव अग्रेषित.) 

२६. कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प पुनर्वसन विभाग, शेगांव. 

२७.सर्व अधिकारी व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२८. कार्यासन आस्थापना (प्रशिक्षण) संग्रहार्थ. 


KKKKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


